प्रादेशिक मनोरुग्णालय,नागपूर येथील 
६० अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५६ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, Io वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः BIS २०१७/प्रक्र-१४५/आरोग्य ३(अ), 
दि.०९.०२.२०१८. 
२) अतिरिक्त संचालक (मा.आ.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/माआ/टे-१/नक्र- 
१५७/प्रामरु पुणे अस्थाई पदे/७८९-९१/१८, दि.१२.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील go 
अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ६० अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर- १ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
(०५)(०१)मनोरुग्णालये 
(२२१० ०२१७) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५६/आरोग्य ३(अ) 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१९१७४५१९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Rajendra 
R a e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
iG Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h a aa (80) | O = Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health Department 


Date: 2018.04.16 13:20:33 


Kaurte +0590 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. WPA SARI, आयुक्‍ताळलय,आरोग्य भवन,मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई 
३. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (मा.आ.), मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,नागपूर मंडळ,नागपूर 
५. वैद्यकीय अधिक्षक,प्रादेशिक मनोरुग्णालय,नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
८. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 


विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील Go अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
क्र. क्रमांक व दिनांक संख्या चाळू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
१ | शा.नि..क्र. एमएमएच परिसेविका २ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
१०८२/१९४२/ पीएच- शासन निर्णय क्र.अपदे २०१७/ 
दा व २/१९४२/ पीएच-२, a 2 | १५६००८३९१० ग्रेड पे ५४०० = ale २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
दि.११.१०.१९८१ प्र.क्र.१४५/ आरोग्य-३अ, ae जिर 
दि.९.२.२०१८ ne 
क्र एमएचएन Tou परिचर षु foal ग्रेड 90. 
३ प । ay qeu/eat १ | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १८०० ०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम 
गच. ए॥-- 
Be ४४६९/ पाएच-२, १ चिकित्सा 
षु 
6. 13.3. ११० - रुग्णालये व दवाखाने 
४ | शा.नि..क्र. एमएचएन प्रमुख पुरुष/स््री १  । ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० (०५)(०१) - मनोरुग्णालये 
८६३/६०३९५(ऐबी, परिचर 
दि.१२.११.६३ (२२१० ०२१७) 
५ | शा.नि.क्र.एचएनपी वरिष्ठ लिपीक १ ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 
१०८६/१४०४/ सीआर 
१०८/आ-३, दि.२२.७.१९८० 
६ | शा.नि.क्र.एचएसपी व्यवसाय उपचार १ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१०८८/२०५९/ सीआर- तज्ञ 
१६९/आ., दि.६.१२.८ 
002 tae मनोविकृती तज्ञ १ । १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० 
८ | शा.नि.क्र.सीआई अधिपरिचारिका ८ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१६९०/प्र.क्र.१२३/ आ-३, 
दि.३०.९.९१ 
९ | शा.नि.क्र.पदआ पुरुष/स्री परिचर ३६ | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 
७/प्र.क्र.११७/ सेवा-१, डन टा 
१० ak स्वयंपाकी ३ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 
दि.६.८.०७ 
एकूण ६0 


